सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . २९ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०- २६ , २०१७ : आषाढ/ श्रावण २९ -४, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १४, किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 

११४३ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

११५४ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ३२ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा ३३ 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
वाचा :- शासन पोलीटिकल अँड सर्व्हिसेस विभाग , शासन निर्णय 
क्र .१३/ दोन/ बी , दि .०६/ ०८ / १९५८ . 


उपरोक्त स्थानिक सुट्ट्या ( राज्य न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतील 
कार्यालये , केंद्रीय प्रशासनातील कार्यालये व बँकेच्या कक्षेतील 
कार्यालयाखेरीज) बीड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये , जिल्हा 
परिषदेच्या कक्षेतील कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, 
जिल्ह्यातील शासकीय कोषागारे, महामंडळाची कार्यालये व इतर सर्व 
खाजगी शैक्षणिक संस्था यांना लागू राहतील . 


अधिसूचना 


बीड , २७ जून २०१७. 


क्र .२०१७/जिबी- डेस्क - ७/ संकिर्ण/ कावि -११६९/ १९८१:- संदर्भीय शासन 
निर्णयाद्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . डी . सिंह , जिल्हाधिकारी 
बीड सन २०१७ या वर्षाकरिता बीड जिल्ह्यासाठी खालील दर्शविलेले 
दिवस स्थानिक सुट्टी म्हणून जाहीर करीत आहे . 
अ . क्र . दिनांक 

वार 

सणाचा दिवस 


एम . डी . सिंह, 
जिल्हाधिकारी , बीड . 


१ - १४ ऑगस्ट २०१७ 


सोमवार | तीसरा श्रावणी सोमवार 


३० ऑगस्ट २०१७ 


बुधवार 


जेष्ठ गौरी पुजन 


३ | १८ ऑक्टोबर २०१७ 


बुधवार 


नरक चतुर्दशी 


औ . भाग १ - २९ 


११४३ 


११४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० -२६, २०१७ : आषाढ / श्रावण २९- ४, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


क्र .नियत्रंण/ येडेश्वरी औद्यो. संस्था / नोंदणी/ अधि ./ २०१७/ ९२११ - जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , उस्मानाबाद यांचेकडुन असे अधिसुचित 
करण्यात येते की , येडेश्वरी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्यादित उस्मानाबाद 
ता . जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , 
१९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम/ पीआरडी /( आय )/ १६१ / 
सन . २०१७, दिनांक १९ / ४/ २०१७ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक .१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ औद्योगीक संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ औद्योगीक उत्पादक संस्था " 
असे आहे . 


उस्मानाबाद , १९ एप्रिल २०१७ 


के . बी . वाबळे , 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 

उस्मानाबाद . 


ज्याअर्थी देवकृपा पाणी वाटप व व्यवस्थापन सहकारी संस्था म . लोहगांव 
ता . जि . परभणी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असुन जिचा नोंदणी 
क्रमांक पीबीएन / पीबीएन/ आरएसआर/( एसआर)/ ११/ २००८ - २००९ / २००८ / 
दिनांक ७/ ६/ २००८ असा आहे . उक्त संस्थेने ज्या उद्देशाने संस्था 
नोंदविण्यात आली होती . तो उद्देशपुर्तीसाठी संस्थेने काम सुरु न 
ठेवता तो बंद केलेले आहे . 

ज्याअर्थी उक्त संस्थेने काम सुरु न ठेवता बंद केले असल्यामुळे 
सदरहु संस्था महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सिडीए/ - १०१५ /(३१/ १५ ) 
लाक्षेवि ( कामे ) दिनांक ६/ ४/ २०१६ अन्वये सहकारी पाणी वापर संस्थांची 
नोंदणी जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करणे बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत 
केला असुन यापुर्वी शासनाचेदिनांक १८ / १२/ २००६ च्या शासन निर्णयानुसार 
सहकारी पाणी वापर संस्था जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही 
करण्यांच्या सुचना सहकार विभागाकडे केलेली आहे . 

सदरहू संस्थेचे सहकारी कायद्यान्वये कामकाज पुर्णतः बंद केलेले 
आहे . म्हणुन सदरहु संस्था नोंदणी रद्द करणे उचित होईल . 

त्याअर्थी शासनाचे दिनांक ६ / ४/ २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात सिंचन 
प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील सद्या कार्यरत असलेल्या सहकारी पाणी 
वापर संस्था यापुढे महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्याकडुन व्यवस्थापन 
( मसिंपशेव्य ) अधिनियम २००५ अन्वये वर्ग करण्यात येत असुन सर्व पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील “ सहकारी ” हा शब्द वगळण्यात येत आहे . व 
सहकार कायद्या अंतर्गत स्वीकृत केलेली उपविधी रद्द करण्यात येत 
आहेत . असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे . 

त्याअर्थी उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याने मी 
खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 

आदेश 
क्र ./जिउनी/ प्रशासन / नोंदणीरद्दय/ आदेश पाणीवासस/ १७१६/ २०१७ : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन मी , जि . जि . पुरी , जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी आदेश देतो की , देवकृपा पाणी वाटप व 
व्यवस्थापन सहकारी संस्था म . लोहगांव ता . जि . परभणीजिचा नोंदणी 
क्रमांक पीबीएन / पीबीएन / आरएसआर/( एसआर)/ ११/२००८ -२००९/ २००८ / 
दिनांक ७/ ६/ २००८ या संस्थेच्या नावातुन “ सहकारी ” हा शब्द 
वगळण्यात येत असुन सहकार कायदयान्वये संस्थेने स्वीकृत केलेली 
उपविधी रद्द करीत आहे . 
परभणी, २३ जून २०१७ . 

जि . जि . पुरी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी. 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र .नियं / अनंतछाया कृ .उ .वि .प्र . सं ./ नोंदणी/ अधि./ १२१२/ २०१७.- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , उस्मानाबाद यांचेकडुन असे अधिसुचित 
करण्यात येते की , अनंतछाया कृषि उत्पादने विकास प्रक्रीया सहकारी 
संस्था मर्यादित उस्मानाबाद ता .जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम / 
पीआरडी/( ओ )/ १२४/ सन . २०१७ , दिनांक १९ / ४/ २०१७ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असुन उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ प्रक्रीया संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ कृषि प्रक्रीया संस्था " 
असे आहे . 


उस्मानाबाद , १९ एप्रिल २०१७ 


के . बी . वाबळे , 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , 

उस्मानाबाद. 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) शासन निर्णय क्र . मजसुप्र/ १००६/ ३८९ / लाक्षेत्र ( कामे ) दिनांक 
१८ / १२/ २००६ . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे :- १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे- १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम/ १८४/ १५६( २), दिनांक 
१९ / ३/ १९६८ 
२. शासनाची अधिसूचना क्र .सीएसएल १६०५/प्र.क्र .१२० /१५- दिनांक २.४.२००५ . 
३ . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना .बँका/ डी - ४/ ना . पत / 
क . १५६ /प्रशिक्षण /०५,दि १३/ ७/ २००५ . 


२ ) शासन निर्णय क्रसिडीए / १०१५/( ३१/ १५ ) लाक्षेवि/( कामे ) दिनांक ६/ ४/ २०१६ . 


३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०-२६, २०१७ : आषाढ / श्रावण २९ -४ , शके १९३९ 


११४५ 


४ . या कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र ./ ना. पत / डी -४/ पतसंस्था / का . क .१५६ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
दि . २१/ ११/ २०११. 

नियम , १०७ अन्वये 

आदेश 
५ . मा .उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३ मधील , क्र . ना . बँका/ सआ - १/ सुदंरलाल सावजी बँक/ क . १५६ / अधी . / १७/ 
दि .५/ १२/ २०१५ रोजीचे आदेश . 

१३८४ :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 

अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . आनंद 
६ . मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदरलाल सावजी अर्बन को - ऑप बँक जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
लि .जिंतूर यांचेकडील पत्र एचओ/ वसुली / १०२८ / २०१७ - १८ , दिनांक राज्य , पुणे या आदेशान्वये सुंदरलाल सावजी अर्बन को - ऑप बँक लि .जिंतूर 
१३ / ६ / २०१७ . 

या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ 
७ . या कार्यालयाचे जा . क्र . ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा . काम/ कलम 

अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
१५६/ २०१६/ १८१ , दि .२४/ ६/ २०१६ . 

करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 

( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
८ . या कार्यालयाचे क्र . पतसंस्था / सआ- ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ 

रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून 
फेरनियुक्ती/ २०१७, दि १/ १/ २०१७ चे परीपत्रक . 

या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/ ३/ २०१८ या कालावधीकरीता 

प्रदान करीत आहे . 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हद्दा 
श्री .विष्णुप्रसाद राधेश्याम सोनी व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी नांदेड 
श्री . लक्ष्मण रावसाहेब खंडागळे सहायक व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री .नानासाहेब दत्तात्रय कांबळे कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी हिंगोली 
श्री .विनायक विश्वनाथ अवधन ज्युनिअर ऑफीसर 

वसुली अधिकारी वाशिम 
श्री . गजानन कान्होजी बोरकर वरिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी अकोला 
श्री .दिपक माणिकचंद चुंबळे कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी अमरावती 
श्री . संतोष जगन्नाथ घुगे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी औरंगाबाद 
श्री . महेंद्र लक्ष्मणराव डोईफोडे कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी परभणी 
श्री . संजय सर्जेराव रेंगे । 

कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी परभणी 
श्री . महावीर श्रीहंस संघई 

वरिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी नागपूर 
११. श्री .भास्कर सोपानराव काळे कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी जालना 
१२ . | श्री . राधाकिशन दगडोबा खरात कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी बुलढाणा 
१३ | श्री . दादासो पायगोंडा पाटील कनिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी कोल्हापूर 


१ . 


जिंतूर 


واند 


تهاند 


१ ) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३ ) वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ- ३ , अ- ४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा 
वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . वसूली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला 
भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ- १ , अ -२ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ ) “ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ 
दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दि .५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून 
वसूलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व नियम १९६१ व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच 
वसुलीची कार्यवाही करावी . 


११४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०-२६ , २०१७ : आषाढ/ श्रावण २९- ४, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४/ प्र . क्र . २३१/ १५ - स 
दिनांक २३ / ११/ २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


२६/ ६/ २०१७ रोजी संपुर्ण जालना जिल्हयात रमजान ईद साजरी करण्यात 
येणार आहे . तसेच हिंदु धर्मीयांचा आषाढ महिना दिनांक २५ / ६/ २०१७ 
रोजी पासुन सुरु होत असुन सदर महिन्यात हिंदु बांधव पायी दिंडी 
पालखीने पंढरपुरकडे जात आहेत . दिनांक ४/ ७/ २०१७ रोजी आषाढी 
एकादशी उत्सव साजरा होणार आहे. त्यानुषंगाने जालना शहरात आनंदी 
स्वामी महाराज यांची यात्रा मंदीर परिसरात भरते व जुना जालना भागात 
पालखी मिरवणूक काढण्यात येते सदर कार्यक्रमास जिल्हाभरातुन मोठया 
प्रमाणात भावीक दर्शनासाठी येतात तसेच इतर भागामध्ये लहान मोठया 
प्रमाणात विठ्ठल मंदिराच्या ठिकाणी दर्शनी यात्रा भरते , वरील पार्श्वभुमी 
लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही 
अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 


९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे सुंदरलाल सावजीअर्बन को ऑप 
बँक, जिंतूर ( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे 
नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 


त्या अर्थी मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे पाच ( ५ ) 
किंवा अधिच व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , मिरवणुका , मोर्चा काढण्यास 
मनाई करीत आहे . 


१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी सुंदरलाल सावजी अर्बन को ऑप बँक , जिंतूर असा 
फलक लावता येवू शकेल . 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँक वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधीत कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर, भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २५/ ६/ २०१७ चे ०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक ९/ ७/ २०१७ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
हा आदेश आज दिनांक २३/ ६/ २०१७ रोजी माझ्या सही - शिक्यनिशी 
देण्यात आला आहे. 


१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


जालना, २३ जून २०१७. 


पुणे , २० जून २०१७ . 


राजेश जोशी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना. 


डॉ . आंनद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का .व. सु / 
३७ ( १ ) ३/ २०१७- २३६३ , दि . २१ / ६/ २०१७ 


आदेश 


क्र . २०१७/ आरबी - डेस्क - १/ पोल-१ / कावि- ४१४३.- ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय पक्ष व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे, मोर्चे, निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


( No. B - 2/ 61 of 2017 ) 
READ : - Application dated 09/06/2017 submitted by Shri 
S . B. Ganapa, 4th Jt. Civil Judge (JD) & JMFC , Jalna for 
grant of earned leave and order passed on it. 

No./ Estt./2272 of 2017.- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (02 ) days 
w .e .f. 19 /6 /2017 of 20/6 / 2017 with benefit of availment of 
prefixing holiday falling on 18 /6 / 2017 with permission to leave 
the headquartes after office hours of 17 /6 / 2017 till before 
Office hours of 21/6 / 2017 to Shri S . B . Ganapa , 4th Jt. Civil 
Judge (J.D .) & J.M . F.C ., Jalna. 

On return from the said leave Shri S . B .Ganapa is reposted 
as 4th Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna. 


दिनांक २८ / ५/ २०१७ रोजी पासून मुस्लिम धर्मीयांचा रमजान महिना 
सुरु झालेला आहे , सदर महिन्यात मुस्लिम बांधव दररोज रोजा ठेवतात 
व सायंकाळी नमाज अदा केल्यानंतर ( उपवास ) रोजा सोडतात . दिनांक 


No locum tenens is necessary . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ : आषाढ / श्रावण २९ -४ , शके १९३९ 


११४७ 


Certified under note 2 below M .C . S .( Pay ) Rule 39 that, 
Shri S . B . Ganapa would have continued to officiate as 4th 
Jt. Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Jalna had he not proceed on 
leave for the above period . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


In his absence the charge of this Court w .e .f. 17 /6 / 2017 
AOH till BOH of 19 /6 / 2017 is kept with Smt. S . D . Soni, Jt. 
Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna and charge w .e.f. BOH of 
19 /6 /2017 till BOH of 21/6 / 2017 is kept with Shri G .B . Pawar, 
5th Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna in addition to their 
own duties. 


(No. B - 2/63 of 2017 ) 
READ :- Application dated 19 /6 /2017 submitted by Shri 
J.R . Pulate , 2nd Jt . Civil Judge (S .D .) Jalna for grant ofearned 
leave and order passed on it. 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
JALNA , 17th June 2017 . 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


No./Estt ./2917 of 2017.- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant extended earned leave dated 
17 /6 /2017 with benefit of availment of suffixing holiday 
falling on 18/6 / 2017 with permission to leave the headquartes 
to Smt. J. R . Pulate , 2nd Civil Judge (S . D .) Jalna. 


On return from the said leave Smt. J. R . Pulate is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge ( S . D .), Jalna . 


No locum tenens is necessary . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


(No. B - 2 /60 of 2017 ) 


Certified under note 2 below M . C .S . (Pay) Rule 39 that, 
Shri J.R . Pulate , would have continued to officiate as 2nd Jt. 
Civil Judge (S . D .), Jalna had she not proceed on leave for the 
above period . 

In her absence the charge ofher Court dated 17 /6 /2017 
was kept with Shri A .R . Ubale, 3rd Jt. Civil Judge (S . D .) , 
Jalna and charge dated 18 /6 / 2017 was kept with Shri D . B . 
Mhalatkar, 4th Jt. Civil Judge (S . D .), Jalna in addition to 
their own duties. 


READ :- Application dated 7 /6 /2017 submitted by Shri N . V . 
Vireshwar, Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna for grant of earned 
leave and order passed on it . 

No./Estt ./2273 of 2017 .- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (05 ) days 
w .e.f. 19 /6 / 2017 to 23/6 /2017 with benefit of availment of 
prefixing holiday falling on 18 /6 /2017 suffixing holidaysm 
falling on 24 /6 / 17 to 26 /6 /2017 with permission to leave the 
headquarters after office hours of 17 /6 /2017 till before office 
hours of 27 /6 /2017 to Shri N . V . Vireshwar, Jt. Civil Judge 
( S . D .), Jalna . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
JALNA , 20st June 2017 . 

Smt. S . S. Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna.. 


90 


On return from the said leave Shri N . V . Vireshwar is 
reposted as Jt. Civil Judge (S . D .), Jalna . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


No locum tenens is necessary . 


OFFICE ORDER 


(No.B - 2/66 of 2017 ) 


Certified under note 2 below M .C .S .( Pay) Rule 39 that, 
Shri N . V . Vireshwar would have continued to officiate as Jt. 
Civil Judge ( S . D .), Jalna had he not proceed on leave for the 
above period . 


In his absence the charge of his Court w . e.f. 17 /6 / 2017 
AOH till BOH of 19 /6 /2017 and 23 /6 /2017 AOH till BOH of 
27 /6 /2017 is kept with Shri . D . B . Mhalatkar, 4th Jt. Civil 
Judge (S . D .), Jalna and Charge w .e.f. BOH of 19 /6 /2017 till 
23 /6 /2017 AOH is kept with Smt.J.R . Pulate , 2nd Jt. Civil 
Judge ( S . D .), Jalna in addition to their own duties . 


READ :- Application dated 21/6 / 2017 submitted by Smt. 
A . V. Rotte, District Judge -2 & Additional Sessions Judge, 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it . 

No./ Adm ./2939 of 2017 .- The Principal District & 
Sessions Judge, Jalna is pleased to grant (02 ) days earned 
leave w .e.f. 22 -6 - 2017 to 23/6 /2017 with benefit ofavailment 
of suffixing holidays falling on 24 -6 - 2017 to 26 -6 - 2017 with 
permission to leave the headquarters to Smt. A . V. Rotte , Dis 
trict Judge -2 & Additional Sessions Judge , Jalna . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
JALNA, 17th June 2017 . 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna.. 


On return from the said leave Smt. A . V. Rotte , is reposted 
as District Judge-2 & Additional Sessions Judge , Jalna. 


No locum tenens is necessary . 


११४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ : आषाढ/ श्रावण २९- ४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१२ 


Certified under note 2 below M .C .S. (Pay ) Rule 39 that, 
Shri A . V.Rotte, would have continued to officiate as District 
Judge -2 & Additional Sessions Judge, jalna had she not 
procced on leave for the above period . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


In her absence the charge of her Court is kept with Shri 
N .P . Kapure, District Judge -4 & Additional Sessions Judge , 
Jalna . 


(No. B - 2 /67 of 2017 ) 
READ :- Application dated 22 /6 /2017 submitted by Shri 
M .S . Quazi , Jt . Civil Judge (J.D .) & JMFC , Partur for grant 
of earned leave and order passed on it. 


Charge of the court of District Judge- 1 & Additional Ses 
sions Judge, Jalna w .e.f. 22 -6 -2017 & 23 -6 - 2017 is kept with 
undersigned in addition to their own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


No./Estt ./2956 of 2017 .- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (05 ) days 
w .e .f. 27 -6 - 2017 to 1/ 7 /2017 with benefit of availment of 
preffixing holidays falling on 24 -6 -2017 to 26 -6 -2017 and 
suffixing holidays falling on 2 /7/2017 with permission to leave 
the headquarted after office hours of 23/6 /2017 till before 
office hours of 3/7 /2017 to Shri M . S . Quazi, Jt. Civil Judge 
(J. D .) & J. M . F. C ., Partur. 


JALNA, 21th June 2017 . 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


99 


On return from the said leave Shri M . S . Quazi is reposted 
as Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Partur. 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 


No locum tenens is necessary . 


(No . B - 2 /65 of 2017 ) 


Certified under note 2 below M .C .S .( Pay ) Rule 39 that, 
Shri M . S . Quazi would have continued to officiate as Joint 
Civil Judge (J.D .) & JMFC , Partur had he not proceed on 
leave for the above period . 


READ :- Application dated 19 /6 /2017 submitted by Shri 
S . B . Korhale , Adhoc District Judge -3 & Asstt. Sessions Judge, 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 

No./Adam ./ 2940 of 2017 .- The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) 
days w .e .f. 27 -6 - 2017 to 30 /6 /2017 with benefit of availment 
of prefixing holidays falling on 24 -6 - 2017 to 26 -6 - 2017 with 
permission to leave the headquarters after office hours of 
23/6 /2017 till before office hours of 1 /7 / 2017 to Shri S .B . 
Korhale , Adhoc District Judge-3 & Asstt. Sessions Judge, 
Jalna. 


In his absence the charge of his Court is kept with Shri 
R . V . Pande , Civil Judge (J.D .) & JMFC , Partur in addition to 
his own duties . 


oncer 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
JALNA, 23rd June 2017. 

Smt. S. S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


On return from the said leave Shri S .B . Korhale is reposted 
as Adhoc District Judge - 3 & Asstt. Sessions Judge, Jalna . 


No locum tenens is necessary . 


१३ 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


(No . B - 2 /70 of 2017 ) 


Certified under note 2 below M .C .S .(Pay ) Rule 39 that, 
Shri S . B . Korhale would have continued to officiate as Adhoc 
District Judge -3 & Asstt. Sessions Judge , Jalna had he not 
proceed on leave for the above period . 

In his absence the charge of his Court . w .e.f. 23/6 /2017 
AOH till 27 /6 /2017 BOH is kept with Shri N . P. Kapure , 
District Judge -4 & Addl. Sessions Judge, Jalna and charge 
w .e .f. 27 /6 /2017 BOH till 1 /7 /2017 BOH is kept with Shri 
R . M .Mishra , Adhoc District Judge -2 & Asstt . Sessions Judge , 
in addition to their own duties. 


READ :- Application dated 28 /6 /2017 submitted by Shri 
S. V . Potdar, Adhoc District Judge -1 & Asstt. Sessions Judge, 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 

No./ Adm ./2999 of 2017 .- The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03) 
days w .e.f. 28 -6 - 2017 to 30 /6 / 2017 to Shri S . V . Potdar, Adhoc 
District Judge - 1 & Asstt. Sessions Judge, Jalna . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
JALNA, 22nd June 2017 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna . 


On return from the said leave Shri S . V . Potdar is reposted 
as Adhoc District Judge- 1 & Asstt. Sessions Judge, Jalna. 


No locum tenens is necessary . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० -२६, २०१७ : आषाढ / श्रावण २९ -४ , शके १९३९ 


११४९ 


qu 


Certified under note 2 below M .C .S .( Pay ) Rule 39 that, 
Shri S . V . Potdar would have continued to officiate as Adhoc 
District Judge- 1 & Asstt. Session Judge, jalna had he not pro 
ceed on leave for the above period . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


(No . B - 2 /69 of 2017 ) 


In his absence the charge of his Court is kept with Shri 
R . M . Mishra, Adhoc District Judge-2 & Asstt. Sessions Judge , 
in addition to his own duties. 


READ :- Application dated 21/6 /2017 submitted by Shri. 
S . B . Ganapa, 4th Jt . Civil Judge (JD ) & JMFC , Jalna for 
grant of earned leave and order passed on it. 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


JALNA, 28th June 2017 . 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


No./ Estt./2971 of 2017 .- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w .e.f. 29 -6 - 2017 to 1/7 /2017 with permission to leave the 
headquarters after office hours of 28 /6 / 2017 till before office 
hours of 2 /7 /2017 to Shri S .B . Ganapa , 4th Jt . Civil Judge 
( J.D .) & J. M . F. C ., Jalna. 


98 


On return from the said leave Shri. S . B . Ganapa is reposted 
as 4th Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna . 


PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


No locum tenens is necessary . 


OFFICE ORDER 


(No. B -2 /68 of 2017 ) 


Certified under note 2 below M .C .S.(Pay) Rule 39 that, 
Shri. S . B .Ganapa would have continued to officiate as 4th Jt. 
Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna had he not proceed on leave 
for the above period . 


READ :- Application dated 27/6 /2017 submitted by Smt. 
S . D . Soni, Jt. Civil Judge (JD ) & JMFC , Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it. 


In his absence the charge of his Court is kept with Shri 
G . B . Pawar, 5 th Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna in 
addition to his own duties. 


No./Estt ./2970 of2017 .- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 
w .e .f. 27 -6 - 2017 to 29 /6 /2017 to Smt. S . D . Soni, Jt. Civil 
Judge (J.D .) & J.M .F.C ., Jalna . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


JALNA , 27th June 2017 . 


On return from the said leave Smt. S . D . Soni is reposted 
as Jt.Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna. 


Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge . 


No locum tenens is necessary . 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


Certified under note 2 below M .C . S .( Pay ) Rule 39 that, 
Smt. S . D . Soni would have continued to officiate as Jt.Civil 
Judge (J.D .) & JMFC , Jalna had she not proceed on leave for 
the above period . 


वाचा : श्रीमती आर . व्ही . डफरे , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांचे पत्र जा .क्र . ३०२५/ २०१७, दि . १३/ ६/ २०१७ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


In her absence the charge of her Court is kept with Shri G . 
B . Pawar, 5 th Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna in addi 
tion to his own duties . 


आदेश 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


JALNA, 27th June 2017 . 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


55 . q .- ? (9)/8889/2090 :- hd 31 . .547, fart PTE 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १५. ६. २०१७ ते १७.६. २०१७ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . व्ही . डफरे , तिसरे सह दिवाणी 


११५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ : आषाढ / श्रावण २९- ४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर .व्ही . डफरे, 
तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


वाचा : श्री आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र जा .क्र . १०३० /२०१७, दि .१२ जून , २०१७ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज, वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


:: २ :: 


आदेश 


तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांनी पाहावा . 


क्र . ब - २( १)/ ४८६५ / २०१७.- श्री आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . १२ / ६/२०१७ व १३/ ६/ २०१७ या एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , १५ जून २०१७ . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


१७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . के . 
पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद 
कालावधित रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : श्री आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांचे पत्र जा .क्र . ७२५/ २०१७, दि . १६/ ६/ २०१७, व सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , २१ जून २०१७ . 


आदेश 


एस . आर . जगताप, 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


१९ 


क्र . ब .- २( १ )/ ४८१०/ २०१७.- श्री आर . व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १९/ ६/ २०१७ ते २१ / ६/ २०१७ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १८/ ६/ २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक १७/ ६/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२/ ६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


वाचा : श्रीमती ए. आर. नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा .क्र . ३००९ / २०१७, दि .१३/ ६ / २०१७ व जावक क्र . ३०९१/ 
२०१७ दि . १९/ ६/ २०१७ सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . व्ही . नडगदल्ली , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 


क्र .ब - २( १ )/ ४८६६/ २०१७.- श्रीमती ए . आर . नागोरी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १४/ ६/ २०१७ व १७/ ६/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येते . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांनी पाहावा . 


नांदेड , १९ जून २०१७. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए. आर . नागोरी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. आर. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० -२६, २०१७ : आषाढ / श्रावण २९- ४ , शके १९३९ 


११५१ 


२१ 


नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा : श्री डी . टी . वसावे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे 
पत्र जा .क्र . ५९८/ २०१७, दिनांक १९/ ६/ २०१७ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , २१ जून २०१७. 


एस. आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


क्र . ब - २( १ )/ ४९११/ २०१७.- श्री डी . टी . वसावे, सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २१/ ६/ २०१७ ते २३ / ६/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यापुढे 
दिनांक २४ / ६ / २०१७, २५ / ६ / २०१७ व २६/ ६/ २०१७ या सुट्या जोडून, 
दिनांक २० / ६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२७/ ६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री डी . टी . वसावे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री . एम . एस . शेख , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, भोकर यांचे 
पत्र जा .क्र . ४२७/ २०१७, दि . १९ / ६/ २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री डी . टी . वसावे, 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


:: २ :: 


क्र . ब.- १( १)/ ४८६७/ २०१७.- श्री . एम . एस . शेख, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश – १ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २१/ ६/ २०१७ ते २३/ ६/ २०१७ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यापुढे दिनांक २४/ ६/ २०१७ ते २६/ ६/ २०१७ 
रोजींची सुट्टी जोडून , दिनांक २०/ ६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७/ ६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . शेख , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश – १ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांचा दिनांक २१/ ६/ २०१७ 
ते २३/ ६/ २०१७ या कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावा व दिनांक २४ /६/ २०१७ ते २६/ ६/ २०१७ या कालावधीतील 
कार्यभार ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , २२ जून २०१७ 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . शेख , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


:: २ :: 


श्री . एम . एस . शेख , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, भोकर यांच्या 
न्यायालयाचे उक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम जिल्हा 
न्यायाधीश - ६, नांदेड यांनी पहावे . 


वाचा : श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र जा .क्र . ६८७/२०१७, दि . २१/ ६/ २०१७ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- १ , भोकर या आस्थापनेशी संबधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी 
करून रक्कम आहरित करुन रक्कम वितरित करण्यासाठी जिल्हा 
न्यायाधीश -६ , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , २१ जून २०१७ . 


क्र . ब - २( १ )/ ४९५५/ २०१७.- श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/ ६/ २०१७ ते १/ ७/ २०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दि . २४ ते २६ जून , २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , रजेच्या पुढे 
दि .२ जुलै , २०१७ रोजीची सुटटी जोडून व दि . २३ /६/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३/ ७/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


११५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ : आषाढ / श्रावण २९- ४ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , २७ जून २०१७ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


एस . आर . जगताप , 


जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


:: २ :: 


२४ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहावा . 


वाचा : श्रीमती व्ही . के . देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांचे पत्र जा .क्र . ३१५७/ २०१७, दिनांक २२ / ६/ २०१७ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करुन 
रक्कम वितरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे. 


नांदेड , २३ जून २०१७ 


क्र .ब .- २( १ )/ ५०२४/ २०१७ :- श्रीमती व्ही . के . देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/ ६/ २०१७ ते २९ / ६/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागेदिनांक 
२५ व २६/६/ २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , व दिनांक २४/ ६/ २०१७ रोजीच्या 
प्रशासकीय कामकाजानंतर पासून ते ३० / ६/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


२३ 


__ रजेवरुन परत आल्यामुळे श्रीमती व्ही . के . देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा : श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र जावक . क्र .दिवाणी / ११४३/ २०१७, दिनांक २०/ ६/ २०१७ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती व्ही . के . देशमख , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या तसत्या तर त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या. 


आदेश 


:: २ :: 


क्र .ब - २(१ )/ ५०२३/ २०१७.- श्रीमती एस .एस . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २० / ६/ २०१७ ते २२ / ६/ २०१७ या 
तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे उपरोक्त कालावधीतील 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . तसेच 
दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , नांदेड आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या व 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर व इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेख्यावर 
स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा 
अधिकार याद्वारे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना प्रदान 
करण्यांत येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
ठेवण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस .एस . अग्रवाल , 


नांदेड , २७ जून २०१७ . 


एस. आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०- २६ , २०१७ : आषाढ/ श्रावण २९ - ४, शके १९३९ 


११५३ 


२५ 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एन . 
सचदेव , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या तसते तर त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


वाचा : श्री आर. आर . काकाणी , जिल्हा न्यायाधीश – १ , कंधार यांचे पत्र 
जा . क्र .७३९/ २०१७ दिनांक २२ /६/ २०१७ . 


नांदेड , २९ जून २०१७. 


दुर्वाचनिय , 


श्री आर . आर. काकाणी , जिल्हा न्यायाधीश – १, कंधार हे दिनांक २२ 
जुन , २०१७ पासून वैद्यकीय रजेवर असल्यामुळे, जिल्हा न्यायाधीश – १ , 
कंधार यांच्या न्यायालयातील कामे सुरळीतपणे चालण्याच्या दृष्टीने खालील 
प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


प्र.जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


२७ 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र .ब - १( १)/ ५०७८ / २०१७.- जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांच्या 
न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक काम श्री आर . आर काकाणी , जिल्हा 
न्यायाधीश – १, कंधार कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश – ३ , 
नांदेड यांनी पहावे. 


वाचा : श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 
पत्र क्र . ३७४ / २०१७, दि . २९ जून , २०१७, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


TI 


जिल्हा न्यायालय - १ , कंधार आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या व 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयके तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे 
यांवर स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम 
वाटपाचा अधिकार जिल्हा न्यायाधीश – २, कंधार यांना याद्वारे प्रदान 
करण्यांत येत आहे . 


क्र . ब - २(१ )/ ५१७९ / २०१७.- श्री . डी . जी . कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २७ व २८ जून , २०१७ या ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह सह मंजूर करण्यांत 


नांदेड , २७ जून २०१७. 


येते . 


एस . आर . जगताप, 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येते . 


२६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . जी . 
कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या तसते तर त्याच पदावर कायम राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : श्रीमती एस . एन . सचदेव , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र क्र . ३१८१/ २०१७, दि . २३ जून , २०१७, सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


नांदेड , १ जुलै २०१७. 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


आदेश 


क्र . ब - २( १)/ ५११५/ २०१७.- श्रीमती एस.एन . सचदेव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २० /६/ २०१७ ते २२/ ६/ २०१७ या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्रीमती एस.एन. सचदेव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
ठेवण्यात येते . 


११५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०-२६ , २०१७ : आषाढ / श्रावण २९-४ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
___ पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

शनिवार , दिनांक १५ जुलै २०१७ : आषाढ २४ , शके १९३९ 


२८ 


____ जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 
वाचा :- १. मा . राज्य निवडणुक आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचे आदेश क्र . रानिआ / नप - २००९ /प्र .क्र . १३ / का . ६ दि .०५.०६ .२०१० . 
२. मा . अवर सचिव , राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप 
२०१५ /प्र.क्र . १० / का .६ दि . १० ऑगस्ट २०१५. 
३ . मा .मुख्याधिकारी, नगर परिषद कन्नड यांचे पत्र जा .क्र ./ नपक/ 
निवडणुक /दि .१४ .०१.२०१७ . 
४ . मा .मुख्याधिकारी, नगर परिषद पैठण यांचेपत्र जा .क्र . २०१६/ नपपै/ 
सार्व.नि ./ दि .२३ .०१. २०१७ 
५ . मा .मुख्याधिकारी , नगर परिषद खुलताबाद यांचे पत्र जा .क्र .२०१७ / 
निवडणुक / खर्च/ कावि / ४२८२/ दि .३०. ०१.२०१७ 

कन्नड नगर परिषद अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


क्र . २०१७/ नपाप्र / कावी - ३७५ :- क्र . २०१७/ नपाप्र/ निवडणुक/ कावी 
३०७ ते ३२५ , दि . १९.०६.२०१७ पैठण , खुलताबाद , कन्नड सार्वत्रिक 
निवडणुक २०१६ मध्ये खर्चाचा हिशोब विहीत वेळेत सादर केलेला नसल्याने 
खालील उमेदवार यांना उपरोक्त संदर्भ क्र . ३ अन्वये मुख्याधिकारी नगर 
परिषद कन्नड व संदर्भ क्र . ४ नगर परिषद पैठण व संदर्भ क्र . ५ नगर 
परिषद खुलताबाद यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार व महाराष्ट्र 
नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे 
कलम १६ पोटकलम ( १ड ) मधील तरतुदीनुसार व मला संदर्भ क्र . २ 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन 
वर्षाच्या कालावधी करीता नगरपरिषद सदस्य होण्यास अनर्ह ठरविण्यात 
आले आहे . 

पैठण नगर परिषद अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ . क्र उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 
१ - अ 
३ - ब 
७ - ब 


२ . 


अ.क्र उमेदवारांचे नांव 

प्रभाग 

क्रमांक 
१ . रविंद्र रंगनाथ तायडे 

६- ब 
२. शेख गफार शेख महमंद 

६- ब 
३ . सौ . सविता योगेश खंडागळे 

७ - अ 
४ . रशिद नवाब मन्सुरी 

९ - अ 
शाहीन युनुस शेख 
६ . सईदानाज रशिद शेख 

खुलताबाद नगर परिषद अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


आ 


३ . 


७ - ब 


९- ब 
९- ब 


१ . बोरूडे लक्ष्मीबाई भाऊसाहेब 

अंबिलवादे चंद्रकांत पिलनराव 
| गायकवाड अक्षय अप्पासाहेब 
खोचे नरेश सुधाकरराव 
बनकर गौतम गोविंदराव 
पगारे रमेश कचरू 

कर्डी हलीमा महेमुद 
८ . शेख कौसर बेगम अब्बास 

कुरेशी नुरजहाँ मुस्ताक 
१० . शेख सलीम कासम 
११. लबडे लताबाई प्रभाकर 


८ - अ 
८ - अ 
९ - ब 
९ - ब 
१० - ब 
१०- ब 


अ . क्र 


उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग क्रमांक 


१ . 


१ - अ 


सावजी भारती कृष्णा 
मोमीन जब्बार अहेमद 
इकबाल अहेमद 


५ - अ 


११- क 


औरंगाबाद , १० जुलै २०१७. 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


सोमवार , दिनांक १७ जुलै २०१७ : आषाढ २६ , शके १९३९ 


२९ 


१. प्रभाग क्र . १३ मध्ये अनुसूचितील रकाना क्र . ४ मधील जागा 
क्र .१३ - क सर्वसाधारण महिला ऐवजी सर्वसाधारण असे वाचावे . 


२ . प्रभाग क्र . १५ मध्ये अनुसूचितील रकाना क्र . ४ मधील जागा 
क्र . १५ अ अनुसूचित जाती ऐवजी अनुसूचित जाती महिला असे वाचावे. 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

दुरुस्तीपत्र 
क्र . नावाशमनपा/निवड / ५२७० / २०१७ :- नांदेड वाघाळा शहर । 
महानगरपालिका नांदेड सार्वत्रिक निवडणुक प्रारुप प्रभाग रचने संदर्भात 
राज्य निवडणुक आयोगाच्या निर्देशानुसार अधिसुचना असाधारण शासन 
राजपत्र क्र . ३२ दि . ११.०७. २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . 


दिनांक : - १५.०७.२०१७ 


ठिकाण :- नांदेड 


सदर राजपत्रात प्रभाग क्र . १३ व प्रभाग क्र . १५ च्या अनुसूची 
मधील आरक्षण प्रवर्गातील रकाना क्र . ४ मध्ये मुळ प्रस्तावानुसार खालील 
प्रमाणे दुरुस्तीपत्र काढण्यात येत आहे . 


गणेश देशमुख , 

आयुक्त 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . १३ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० -२६ , २०१७ : आषाढ / श्रावण २९ -४, शके १९३९ 


[ किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


मुख्याधिकारी नगर परिषद , उदगीर 
विकास आराखड्यातील आरक्षण बदलाबाबत जाहीर सूचना 

( महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम ३७ अन्वये ) 


आला आहे . 

यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत कोणत्याही सूचना व हरकती 
असल्यास त्या ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
उदगीर नगर परिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . 


सादर करण्याचा पत्ता - 
नगर परिषद उदगीर, 
नगर परिषद मुख्यालय , हुतात्मा स्मारक समोर , 
नांदेड -बिदर रोड , उदगीर . पिन- ४१३५१७ 


क्र . उनप / संकिर्ण विभाग /१ / ४/ ३२३ / २०१७.- उदगीर नगर परिषद क्षेत्रात । 
प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी उदगीर नगर 
परिषद क्षेत्राच्या अंतिम विकास आराखड्यातील सर्वे नं .२८७ मधील आरक्षण 
क्र . ३८ या जागेचे सध्याचे असलेले Fair Ground हे आरक्षण बदलून 
या ठिकाणी Housing for Dishoused हे आरक्षण टाकण्यात 
यावे व सर्वे नं . २९७ मधील आरक्षण क्र .१५ या जागेचे सध्याचे असलेले 
Municipal Purpose हे आरक्षण बदलून या ठिकाणी Hous 
ing for Dishoused हे आरक्षण टाकण्यात यावे असे नियोजन 
प्राधिकरणाचे मत आहे व अशा प्रकारचा निर्णय उदगीर नगर परिषद 
सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ६६ दिनांक १०/ ०७/ २०१७ अन्वये घेण्यात 


ठिकाण - उदगीर 
दिनांक - १३/ ०७/ २०१७ 


बस्वराज बागबंदे 


नितीन कापडणीस 
मुख्याधिकार 
नगर परिषद ,उदगीर 


अध्यक्ष 


नगर परिषद , उदगीर 


औ . भाग १ अ - १३ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०- २६ , २०१७ : आषाढ / श्रावण २९- ४ , शके १९३९ 


३३ 


मुख्याधिकारी नगर पंचायत देवणी यांजकडून 


Suggestion or objection if any should be communicated 
in writing within 60 (Sixty ) days from the date of publication 
of intention in Maharashtra Govt Gazette shall be considered 
by the Nagar Panchayat, Deoni as required under Section 23 
( 1 ) of the said Act. 


प्रसिध्दीकरण 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 


Place : Deoni 
Date : 12/07/ 2017 


Chief Officer 
Nagar Panchayat Deoni 


President 
Nagar Panchayat Deoni 


( सन १९६६ चा अधिनियम क्र . ३७ ) 
क्र . नपंदे/ संकिर्ण/ कावि - १०४७/२०१७.- देवणी शहराची विकास योजना 
तयार करण्यासाठी , नगर पंचायतीची सर्वसाधारण सभा दिनांक ०५/ ०६ / 
२०१७ मधील ठराव क्र . ०२ अन्वये तिच्या अधिपत्याखालील संपूर्ण क्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २१( २) सह 
कलम २३ (१ ) अन्वये इरादा जाहीर केलेला आहे . 

ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे . अशा नगर 
पंचायतीच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राचा नकाशा, देवणी नगर पंचायतीच्या 
कार्यालयात सुट्टीचे दिवस वगळुन , कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ ( २ ) अन्वये ,नागरिकांना 
पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या , नियोजित विकास योजनेसंबंधीत काही सुचना 
व हरकती असतील , त्यांनी ही अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याचा दिनांकापासून ६० ( साठ ) दिवसाच्या आत त्या देवणी नगर । 
पंचायतीकडे लेखी सादर कराव्यात , त्या सुचना व हरकतीचा उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २३ (१ ) नुसार ही नगर पंचायत योग्य तो विचार 
करील . 


मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांजकडून 

जाहिर सुचना ( शुध्दीपत्रक ) 


झाल्याच 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २६( १ ) अन्वये. ) 

क्र . नपतु /सिआर -२/ २०१७.- तुळजापुर नगर परिषद मार्फत महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार ०९ मार्च ते १५ मार्च २०१७ व दैनिक 
गुरुधर्म , उस्मानाबाद दि .४/३/ २०१७ व साप्ताहीक मराठवाडा केसरी यात 
दि .६/ ३/ २०१७ रोजी प्रसिध्दी देण्यात आली असुन त्यात विशेष सर्वसाधारण 
सभा ठराव क्र .३७, दि .२/३/ २०१७ ऐवजी ठराव क्र .३, दि .२/३/ २०१७ असे 
वाचावे . 

स्थळ :- तुळजापूर 
दिनांक :- ७/ ६/ २०१७ 

अध्याक्ष 
नगर परिषद तुळजापूर 


स्थळ : देवणी 


दिनांक : १२/ ०७/ २०१७ 


अध्यक्ष 


मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत देवणी 


नगर पंचायत देवणी 


By Municipal Council Tuljapur 


Public Notice Corrigendum 


By Chief Officer Nagar Panchayat 

DECLARATION 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

____ ( M. R. T. P. Act No . XXXVII of 1966 ) 
To Prepare Development Plan of Deoni Town , Nagar 
Panchayat by its General Body resolution No . 02 Dt. 05 /06 / 
2017 . Has declared his intention under provition of section 
21 ( 2) with section 23 (1 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act 1966 for the area within its jurisdiction . 

A copy of plan showing the area for which the 
Development plan is to be prepard is kept open for the 
inspection by public on all working day s during office hours 
at the office of Deoni Nagar Panchayat as required under 
section 23 (2 ) of Maharashtra Regional & Town Planning 
Act 1966. 


(Maharashtra Regional and Town Planning Act1966 u /s 26 ( 1 )) 

Where as, Municipal Council , Tuljapur already have published 
Government gazette Dt . 9th Marchto 15th March 2017 and Daily 
News paper Gurudharm , Osmanabad Dated .4 /3 /2017. And Weekly 
news paper,Marathwada Kesari, now some following changes are 
made in above published . 

Instead of- special general body meeting Resolution No - 37 , 
Dated - 2 / 3/ 2017 . 

Read as - Special generalbodymeeting Resolution No-3 , Date 
2 / 3 / 2017. 

Other matter is unchanged as per publication on Government 
gazette as above published . 

Place - Tuljapur 
Date- 7/ 6/ 2017 

PRESIDENT, 
Municipal Council Tuljapur. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


